राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत श्री. वारणा 
सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, 
वारणानगर, जि.कोल्हापूर. या संघाच्या दूध 
केंद्र उभारणी व इतर अनुषंगिक बार्बीकरीता 
आर्थिक सहाय्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मंजूरी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:-११ जून, २०२० 


वाचा : १) केंद्रशासनाचे पत्र क्र. ७-२/२०१९ DP, दि.१७.०२.२०२० 
2) क्र. आरकेव्ही-०१२०/सी.आर.१४/१४-अ, दि.१९ मार्च, २०२० अन्वये 
राज्यस्तरीय प्रकलप मंजूरी समितीच्या बैठकीचे निर्गमित केलेले इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार “उत्पादन 
व वृध्दी”, पायाभूत सुविधा व साधनसामुग्री”, “विशेष योजना व परिवर्तनशील निधी” या घटकांतर्गत “राज्य 
प्रकल्प छाननी समिती” व तद्नंतर “राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती” समोर प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्यात 
येतात. दुग्धव्यवसाय या उपविभागांतर्गत “पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री” या घटकाखाली राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्धतेकरीता दिनांक २६.२.२०२० रोजीच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर या संघाच्या दूध केंद्र 
उभारणी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 


संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार, 
श्री.वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर या संघाचा रु.२३.६७ कोटी 
इतक्या रकमेच्या प्रकल्प प्रस्तावास, केंद्र शासनाच्या NPDD या कार्यक्रमासाठी Mala केलेल्या निधी 
संरचनेच्या समांतर अर्थसहाय्यावर राकृवियो हिस्सा ५० टक्के व लाभार्थी हिस्सा ५० टक्के करण्याबाबतच्या 
प्रकल्प प्रस्तावास मंजूरी प्रदान केली आहे. सदर मंजूरी लक्षात घेता, श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया 
संघ लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर या संघाच्या दूध केंद्र उभारणी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता रु.२३.६७ 
कोटी इतक्या रकमेच्या आर्थिक सहाय्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती 
शासन निर्णय :- 

शासन या निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ 
लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर या संघाच्या दूध केंद्र उभारणी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता आर्थिक 
सहाय्याच्या प्रस्तावास सदर शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 


सदर प्रकल्पांतर्गत घटकनिहाय केंद्र व संघ हिस्सा ५०:५० याप्रमाणे खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ.क्र. | तपशिल प्रकल्प किमत | राकृवियो हिस्सा | लाभार्थी हिस्सा 
(रु.लाखात) (५०%) (५०%) 
नि नागरी बांधकाम ५२८.५७ २६४.२८५ २६४.२८५ 
२. | प्लॅन्ट अण्ड मशिनरी १८३८.२३ ९१९.११५ ९१९.११५ 
एकूण २३६६.८० ११८३.४ ११८३.४ 
राज्यप्रकल्प मंजूरी समितीने सदर सदर प्रकल्पासाठी ५०:५० टक्के सहभागावर रु.२३.६७ कोटी 
रकमेच्या प्रकल्प प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


सदर प्रकल्पाचा कालावधी २ वर्षाकरीता राहील. सदर प्रकल्प राबविण्याकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याबाबतचे विहित नमुन्यातील बंधपत्र व कामांचा 
आराखडा आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांना सादर करणे संघास बंधनकारक आहे. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी 
उपरोक्त संघाकडून विविग्राह्य बंधपत्र लिहून घ्यावे. 


अटीव शर्ती - 


मंजूर करण्यात आलेला निधी हा उपरोक्त THAT नमूद बाबींसाठी प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालात समाविष्ट मंजूर घटकांकरीता संघाने खर्ची घालावा. 

मंजूर प्रकल्प किंमतीपेक्षा प्रकल्पावर होणारा अधिकचा खर्च संघ स्वत: सोसेल. वाढीव प्रकल्पावर 
होणाऱ्या खर्चासाठी शासन जबाबदार राहणार नाही. तसेच त्याकरीता शासनामार्फत मंजूर प्रकल्प 
किंमती व्यतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात येणार नाही. 

राज्यातील दूध कमतरता/अतिरिक्‍्त दूध उत्पादन काळात राज्य शासनाचा निर्णय संघावर 
बंधनकारक राहील. 

मंजूर करण्यात आलेल्या निधी बाबत झालेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे जी.एफ.आर.नियम क्रमांक 
१४९ अन्वये विहित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे ठेवावेत व झालेल्या खर्चाचा अहवाल आणि लेख्यांच्या 
संदर्भात झालेले लेखापरीक्षण या संबंधीची माहिती आयुक्त,दुग्धव्यवसाय यांना सादर करण्यात 
यावी. 

सहकारी संघाला मंजूर निधीमधून प्राप्त झाळेळी मिळकतीचे (स्थावर/निमस्थावर) अशा सर्व 
मिळकतीचे लेखे लेखापरीक्षणास आवश्‍यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यावेत. 

संघाला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून झालेल्या मिळकतीतील वाढीची विल्हेवाट 
लावण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे संघास बंधनकारक राहील. 

संघास उपलबध करुन देण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संघाने आयुक्त, 
दुग्धव्यवसाय यांचेमार्फत शासनास सादर करावे. वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्याखेरीज उर्वरित निधी वितरीत केला जाणार नाही. तसेच वितरीत निधी विहित 
कालावधीत खर्च न केल्यास प्रकलप कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 


८) मंजूर प्रकल्पाची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हा 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी”यांची राहील. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय हे प्रकल्पाकरीता “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून नियंत्रण ठेवतील. 

९) शासन निधी वितरीत होईल त्या प्रमाणात संघाने आपला हिस्सा गुंतविणे आवश्‍यक राहील. सदर 
प्रकलप राबविणे सोयीचे व्हावे त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 
व संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचे संयुक्‍त खाते बँकेत उघडण्यात यावे. या संयुक्‍त खात्यामध्ये 
संघाच्या हिस्स्याची रक्‍कम ज्या प्रमाणात उपलब्ध होईल त्याच प्रमाणात या योजने अंतर्गत मंजूर 
असलेली तरतूद “ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी” यांनी संबंधित संघास अदा करावी. 

१०) या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग योग्यरित्या न झाल्यास ती शासकीय 
नियमानुसार व बंधपत्रातील अटी व तरतूदीनुसार व्याजासहीत संबंधित संघाकडून वसूल करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांची राहील. 

११) शासन योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणारे सर्व साहित्य व उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी 
संघाने शासन कार्यपध्दतीप्रमाणे निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करावा. 

१२) या योजनेअंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या साहित्यांवर तसेच योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 
दुग्धशाळा व दूध प्रक्रिया प्रकल्पावर हा प्रकल्प “ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत” असे 
ठळकपणे दर्शनी भागावर नमूद करणे आवश्‍यक राहील. याबाबतची खात्री जिल्हा दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी यांनी करावी. 

संस्थेने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी 
खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या “ प्रकलप अंमलबजावणी समिती” ची राहील. 


१) जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी --- अध्यक्ष 

२) विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध),पुणे --- उपाध्यक्ष 

३) संघाचे अध्यक्ष --- सदस्य 

४) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी --- सदस्य 

५) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्‍त --- सदस्य 

६) आयुक्त दुगधव्यवसाय यांनी नियुक्‍त केलेला प्रतिनिधी --- सदस्य 

७) संबंधित संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक ---- सदस्य सचिव. 


उपरोक्त समितीने आपला अहवाल वेळोवेळी शासनास व आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांना 
सादर करावा. सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२००६२५१८४६३३५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ani 
10032, st=Mal 
10b2251df8 र्भा 
॥088115682384433871111, 


Rajesh 

Shaligram ना” 

Govil rt 
(राजेश गोविल) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


डम 
garpeggo 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग 

७. आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, 

९. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,पुणे विभाग, पुणे. 

१०. विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) पुणे विभाग, पुणे. 

११. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कोल्हापूर. 

१२. जिल्हा Waa उप आयुक्त, कोल्हापूर.. 

१३. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर. 

१४. महाळेखापाला१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५. अध्यक्ष, श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


